RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक १३३ ( ७ ) ] 


शुक्रवार , 

सप्टेंबर २० , २०१ ९ / भाद्र २ ९ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३७६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ 


१. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 
क्रमांक बीपीए.०४१८ / प्र.क्र . १२५ / राउशु -२. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र विदेशी मद्य नियम , १ ९ ५३ मध्ये आणखी 

सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम 
तात्काळ अंमलात आणण्यात यावेत आणि म्हणून , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा २५ वा ) मधील कलम १४३ च्या पोट- कलम ३ च्या 
परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीशिवाय हे नियम , करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनास वाटते ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा मुंबई २५ ) कलम १४३ च्या पोट-कलम ( २) च्या खंड ( एफ ) आणि ( एच १) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, 
याद्वारे महाराष्ट्र विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ मध्ये पुढील नियम करीत आहे 

महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( चौथी सुधारणा) नियम, २०१९ असे संबोधण्यात यावेत, 

महाराष्ट्र विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ ( यापुढे या नियमांना प्रधान नियम असे संबोधण्यात येईल ) च्या नियम ४ मध्ये 
“ जिल्हाधिकारी ” शब्दाऐवजी " अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क असा शब्द अंतर्भूत करावेत . 

महाराष्ट्र विदेशी मद्य नियम, १९ ५३ मधील नियम ५ वगळून त्याऐवजी खालील नियम अंर्तभूत करण्यात येत आहे 

५. परवाना मंजूर करणे- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क अर्जात नमूद केलेल्या तपशीलाची पडताळणी 
व असा अर्ज निकालात काढण्यासाठी त्यांना आवश्यक वाटेल अशी चौकशी करतील. संबंधित अधीक्षक अनुज्ञप्ती मंजुरीसाठी 
अर्जदाराची योग्यता आहे किंवा कसे तसेच ज्या ठिकाणी विदेशी मद्य विक्री करावयाचे आहे ती जागा नियमांच्या तरतुदीनुसार असल्याची 
खात्री करून व अनुज्ञप्ती मंजुरीसाठी कोणतीही हरकत नाही अशी खात्री झाल्यावर अर्जदारास अनुज्ञप्ती मंजुरीबाबतचा निर्णय कळवुन 
राज्य शासन किंवा आयुक्तांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले अनुज्ञप्ती शुल्क (मोबदल्यासह ) तसेच रुपये एक लाख एवढी सुरक्षा ठेव 
वसूल करून नमुना एफएल -१ अनुज्ञप्ती मंजूर करतील . " 


२ . 


" 


३ . 


“ 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३७६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २०, २०१ ९ / भाद्र २ ९, शके १ ९ ४१ 


४ . 


नियम ५- ब या प्रधान नियमामध्ये “ जिल्हाधिकारी " शब्दाऐवजी “ अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क " हे शब्द अंतर्भूत करावेत. 


५ . 


नियम ५- क या प्रधान नियमामध्ये , 
( अ ) उप -नियम ( १) “ जिल्हाधिकारी ” शब्दाऐवजी 
( ब) उप -नियम ( २) “ जिल्हाधिकारी ” शब्दाऐवजी 


अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावेत . 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावेत. 


६ . 


प्रधान नियमातील नियम २५- ब मधील उप नियम ( २) मधील शब्दानंतर “ जर सर्व बाबीची खात्री झाल्यास अर्जदारास अनुज्ञप्ती 
मंजूर करता येईल या मजकुरामध्ये ” राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने हे शब्द अंतर्भूत करावे. 


७ . 


प्रधान नियमातील नियम ४२ - अ, 


“ 


( अ) उप -नियम (१ ) “ जिल्हाधिकारी ” शब्दाऐवजी अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावे. 
( ब ) उप-नियम ( २ ) खालीलप्रमाणे उप-नियम अंतर्भूत करावे. 

“(२ ) उपरोक्त उप-नियम (१) नुसार एफएल / अ-१ नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क 
अर्जात नमूद केलेल्या तपशीलाची पडताळणी करण्यासाठी व असा अर्जनिकालात काढण्यासाठी त्यांना आवश्यक वाटेल अशी चौकशी 
करतील. प्रस्तावित जागा व दुकानाचा परिसर हा सीलबंद बाटलीमध्येबिअर विक्रीसाठी सुसंगत तसेच राज्य शासनाने किंवा आयुक्तांनी 
वेळोवेळी पारित केलेले नियम व निर्देशांच्या तरतुदीनुसार असल्याची खात्री झाल्यानंतर अधीक्षक अर्जदाराने अर्ज केलेल्या अनुज्ञप्ती 
मंजूर करण्यास हरकत नसल्यास संबंधित जिल्हा ज्या विभागीय उप आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या कार्यक्षेत्रात येतो त्यांच्या 
पूर्वमंजूरीसह राज्य शासन किंवा आयुक्तांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले अनुज्ञप्ती शुल्क ( मोबदल्यासह ) तसेच वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्का 
एवढ्या रकमेची सुरक्षा अनामत ठेव म्हणून वसुल करून नमुना एफएल / बीआर -२ अनुज्ञप्ती मंजूर करतील. " 


८ . 


प्रधान नियम ४७- “ जिल्हाधिकारी ” शब्दाऐवजी “ अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावे. 


९ . 


प्रधान नियम ४७ - अ वगळण्यात यावेत . 


१० . 


प्रधान नियम ४८ , 


( अ) उप-नियम (१ ) खालील मजकुराचा समावेश करावा : 

"(१) अनुज्ञप्ती मंजुरी आणि कालावधी -उपरोक्त नियम ४७ नुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क 
अर्जात नमूद 

केलेल्या तपशीलाची पडताळणी व असा अर्ज निकालात काढण्यासाठी त्यांना आवश्यक वाटेल अशी चौकशी करतील . 
संबंधित अधीक्षक अनुज्ञप्ती मंजुरीसाठी ज्या ठिकाणी विदेशी मद्य विक्री करावयाचे आहे ती जागा नियमांच्या तरतुदीनुसार असल्याची 
खात्री करून व अनुज्ञप्ती मंजुरीसाठी कोणतीही हरकत नाही अशी खात्री झाल्यावर अर्जदारास अनुज्ञप्ती मंजुरीबाबतचा निर्णय कळवुन 
राज्य शासन किंवा आयुक्तांनी वेळोवेळी निश्चित केलेले अनुज्ञप्ती शुल्क ( मोबदल्यासह ) तसेच रुपये एक हजार एवढी सुरक्षा 

ठेव 
वसुल करून नमुना एफएल -४ अनुज्ञप्ती मंजूर करतील. " 

( बी ) उप-नियम ( १- ) वगळण्यात यावेत. 


( सी ) उप -नियम (१- बी ) वगळण्यात यावेत . 


( डी ) उप -नियम ( ४ ) “ जिल्हाधिकारी ” शब्दाऐवजी 


अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावे. 


राज्य 


११ . नमुना एफएल -१ चे प्रधान नियमामध्ये जेथे जेथे “ जिल्हाधिकारी ” हा शब्द नमूद आहे त्या शब्दाऐवजी “ अधीक्षक , 
उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावेत. 

१२ . नमुना एफएलडब्ल्यू-१ चे प्रधान नियमामध्ये जेथे जेथे “ जिल्हाधिकारी ” हा शब्द नमूद आहे त्या शब्दाऐवजी “ अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २०, २०१ ९ / भाद्र २ ९, शके १ ९ ४१ 


१३. नमुना एफएलडब्ल्यू -१ चे प्रधान नियमामध्ये जेथे जेथे “ जिल्हाधिकारी ” हा शब्द नमूद आहे त्या शब्दाऐवजी “ अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावेत . 


१४ . नमुना एफएलडब्ल्यू-२ चे प्रधान नियमामध्ये जेथे जेथे - “ जिल्हाधिकारी ” हा शब्द नमूद आहे त्या शब्दाऐवजी “ अधीक्षक , 
राज्य उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावेत . 


" 


हा शब्द नमूद आहे त्या शब्दाऐवजी “ अधीक्षक , राज्य 


नमुना एफएल-४ चे प्रधान नियमामध्ये जेथे जेथे “ जिल्हाधिकारी 
उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावेत . 


१६ . नमुना एफएलबिआर-२ चे प्रधान नियमामध्ये जेथे जेथे “ जिल्हाधिकारी ” हा शब्द नमूद आहे त्या शब्दाऐवजी “ अधीक्षक, 
राज्य उत्पादन शुल्क ” हे शब्द अंतर्भूत करावेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु. हि . वागदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २०, २०१ ९ / भाद्र २ ९, शके १९ ४१ 


HOME DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai400 032 , dated the 20th September 2019 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No. BPA.0418 /CR - 125/EXC - 2.- Whereas the GovernmentofMaharashtra considers that the following 
rules further to amend the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 , should be brought into force at once , and 
therefore, the rules should be made withoutprevious publication as provided by the proviso to sub - section 
( 3) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (1) and ( h1) of sub - section (2 ) of 
section 143 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it in this behalf , the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Bombay Foreign 
Liquor Rules , 1953, as follows, namely : 

1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor (4th Amendment) Rules, 2019 . 

2. In rule 4 of the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 (hereinafter referred to as " the principal 
Rules”), for the word “ Collector” the words “ Superintendent of State Excise” shall be substituted . 
3. For rule 5 of the principalRules the following rule shall be substituted ,namely - 

“ 5. Grant of licence- On receipt of the application , the Superintendent, State Excise shall 
make inquiries for verification of the details stated in the application and also such other inquiries 
as he deems necessary , for the disposal of the application . He shall consider the suitability or 
otherwise of the applicant for the grant of licence and after satisfying himself that the premises 
where it is proposed to sell the Foreign Liquor are in conformity with the provisions of the rules 
and that there is no objection to grant the licence in accordance with the rules , hemay inform the 
applicant of the decision , and grant of licence in Form FL-I on recovery of such licence fee 
( inclusive of consideration ), as may be specified by the State Government or Commissioner , 
from time to time, and a deposit of Rs.1 lakh .” . 

4. In rule 5B of the principal Rules , for the word “ Collector” the words “ Superintendent of State 
Excise ” shall be substituted . 
5. In rule 5C of the principal Rules , 

( ) in sub -rule ( 1) for the word " Collector" the words " Superintendent of State Excise" shall 
be substituted ; 

( ii) in sub -rule ( 2) for the word "Collector" the words “ Superintendent of State Excise " shall 
be substituted . 

6. In rule 25B of the principal Rules, in sub -rule (2 ), after the words " if he is satisfied that there 
is no objection to grant the licence applied for , hemay," the words "with the previous sanction of the 
State Government" shall be inserted . 
7. In rule 42A of the principalRules, 

(1) in sub - rule (1) for the word " Collector " the words " Superintendent of State Excise " shall 
be substituted ; 
( ii) for sub -rule (2 ) the following sub -rule shall be substituted , namely : 

" (2 ) On receipt of the application under sub - rule ( 1) in Form F.L./A-l duly completed in 
all respect, the Superintendent, State Excise may make such enquiries as he deems 
necessary , and after satisfying himself that the premises proposed or location of the shop 
for selling beer in sealed bottle is in conformity with the provisions of the rules and instructions 
issued by the State Government or the Commissioner in this behalf from time to time and 
that there is no objection to grant the licence applied for ,he may with the previous sanction 
of the relevantDeputy Commissioner , State Excise of the Division in whose jurisdiction the 
District comes , grant licence in Form FL / BR - II on recovery of such licence fee (inclusive of 
consideration ), as may be specified by the State Government or Commissioner, from time 
to time and a deposit of an amount equal to annual licence fee as earnest money .". 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २०, २०१ ९ / भाद्र २ ९, शके १ ९ ४१ 


G 


8. In rule 47 of the principalRules , for the word “Collector” the words “ Superintendent of State 
Excise " shallbe substituted . 


9. Rule 47A of the principal Rule shall be deleted . 
10. In Rule 48 of the principal Rule , 
(a ) for sub - rule ( 1) the following shall be substituted , namely : 

" ( 1) Grant of licence and its duration -On receipt of the application under rule 47 , the 
Superintendent, State Excise shall make inquiries for verification of the details stated in the 
application and also such other inquiries as he deems necessary , for the disposal of the 
application . He shall consider the suitability or otherwise of the premises for the grant of 
licence and after satisfying himself that the premises where it is proposed to sellthe Foreign 
Liquor are in conformity with the provisions of the rules and that there is no objection to 
grant the licence in accordance with the rules , he may inform the applicant of the decision , 
and grant the licence in Form FL -IV on recovery of such licence fee (inclusive of 
consideration ), asmay be specified by the State Government or Commisioner, from time to 
time, and a deposit of Rupees One Thousand."; 
(b ) sub -rule ( 1A ) shall be deleted ; 
( C) sub -rule ( 1B ) shallbe deleted ; 

( d) in sub -rule ( 4 ) for the word "Collector" the words “Superintendent of State Excise” shall 
be substituted . 

11. In Form FL -l appended to the principal Rules for the word " Collector" wherever it occurs , 
the words “ Superintendent of State Excise " shall be substituted . 

12. In Form FL -W.I appended to the principal Rules, for the word “Collector” wherever it occurs , 
the words “ Superintendentof State Excise” shall be substituted . 

13. In Form FL -W.I appended to the principal Rules , for the word “Collector” wherever it occurs , 
the words " Superintendent of State Excise " shall be substituted . 

14. In Form FL-W.Il appended to the principal Rules , for the word "Collector" wherever it occurs , 
the words “Superintendent of State Excise ” shall be substituted . 

15. In Form FL - IV appended to the principal Rules, for theword " Collector" wherever it occurs , 
the words " Superintendent of State Excise ” shall be substituted . 

16. In Form FL - BR /Il appended to the principal Rules, for the word “Collector” wherever it 
occurs , the words " Superintendent of State Excise " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P.H. WAGDE . 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब - ३७६-२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर २० , २०१९ / भाद्र २९ , शके १९ ४१ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 

क्रमांक बीपीए.०४१८ / प्र.क्र .१२५/ राउशु -२. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, (१ ९ ४ ९ चा २५ वा ) मधील उप नियम (३ ) भाग ४ 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, 
याद्वारे मुंबई शुद्ध मयार्क नियम, १९ ५१ मधील नियमांतर्गत नमुना आर.एस.६ , आर.एस.६- अ आणि आर.एस .७ अनुज्ञप्ती मंजूर करण्याचे 
जिल्हाधिकारी यांना असलेले अधिकार यापुढे अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क यांना प्रदान करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु. हि . वागदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २० , २०१९ / भाद्र २ ९, शके १९ ४१ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, HutatmaRajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th September 2019 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No. BPA.0418 /CR - 125 /EXC - 2. — In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 4 of 
the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949), the Government of Maharashtra hereby appoints the 
Superintendent of State Excise Department,within their respective jurisdiction , to exercise the powers and 
perform the functions of the Collector under the provisions of the Bombay Rectified Spirit Rules, 1951 with 
respect to the licences granted under the said Rules in Form R.S.VI, R.S.VI- A and R.S.VII . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P.H. WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब - ३७६-२अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर २० , २०१९ / भाद्र २९ , शके १९ ४१ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 

क्रमांक बीपीए.०४१८ / प्र.क्र . १२५/ राउशु- २. - ज्याअर्थी, मुंबई मळी नियम , १९ ५५ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम 
तात्काळ अंमलात आणण्यात यावेत आणि म्हणून महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१९ ४ ९ चा २५ ) मधील कलम १४३ च्या पोट- कलम ३ च्या 
परंतुकद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्धीशिवाय हे नियम करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनास वाटते 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा मुंबई २५ ) कलम १४३ च्या पोट - कलम ( १) व पोट -कलम (२) च्या खंड ( एफ ) 
आणि ( एच १) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे मुंबई मळी नियम , १९ ५५ मध्ये पुढील नियम करीत आहे 

या नियमांस “ मुंबई मळी ( सुधारणा) नियम २०१ ९ असे संबोधण्यात यावेत. 
मुंबई मळी नियम, १९ ५५ नियम ४ उप -नियम ( ३ ) “ आयुक्तांचे पूर्व मान्यतेने ” वगळण्यात यावेत . 


१ . 


२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु. हि . वागदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २० , २०१९ / भाद्र २ ९, शके १९ ४१ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, HutatmaRajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th September 2019 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No. BPA.0418 /CR.125 / EXC - 2. — Whereas, the Government of Maharashtra considers that the following 
rules further to amend the Bombay Molasses Rules , 1955 , should be brought into force at once , and 
therefore , the rules should be made without previous publication as provided by the proviso to sub - section 
( 3) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949); 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (h1) of sub -section (2 ) of 
section 143 of the Maharashtra Prohibition Act and ofallotherpowers enabling it in this behalf ,the Government 
of Maharashtra herebymakes the following rules further to amend the Bombay Molasses Rules , 1955 , as 
follows, namely : 


1. These rules may be called the Bombay Molasses ( Amendment) Rules , 2019 . 


2. In rule 4 of the Bombay Molasses Rules, 1955 , in sub -rule ( 3 ), the words “ with the previous 
sanction of the Commissioner " shallbe deleted . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P.H.WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर २० , २०१९ / भाद्र २९ , शके १९ ४१ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , 

क्रमांक बीपीए .०४१८ / प्र.क्र .१२५ / राउशु -२. - ज्याअर्थी मुंबई शद्ध मदयार्क नियम, १९ ५१ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम 
तात्काळ अंमलात आणण्यात यावेत. आणि म्हणून महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा २५ वा ) मधील कलम १४३ च्या पोट- कलम ३ च्या 
परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीशिवाय हे नियम करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनास वाटते ; 

त्याअर्थी आता महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १९ ४ ९ चा मुंबई २५ ) कलम १४३ च्या पोट - कलम (१ ) व पोट -कलम ( २) च्या खंड (1) 
आणि ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणा - या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करुन 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे मुंबई शद्ध मयार्क नियम, १९ ५१ मध्ये पुढील नियम करीत आहे : 
या नियमास “ मुंबई शुद्ध 

मद्यार्क ( सुधारणा) नियम , २०१ ९ असे संबोधण्यात यावेत . 
२. मुंबई शुद्ध मयार्क नियम , १९५१ नियम, ३८ “ आयुक्तांचेपुर्व मान्यतेने ” या शब्दाऐवजी “ संबंधीत उपआयुक्त, राज्य उत्पादन 
शुल्क विभाग ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हा येतो यांचे पूर्व मान्यतेने ” अंतर्भूत करावेत . 


१ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


पु . हि . वागदे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २० , २०१९ / भाद्र २ ९, शके १९ ४१ 


33 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th September 2019 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No. BPA.0418 /CR - 125 /EXC - 2. — Whereas the GovernmentofMaharashtra considers that the following 
rules further to amend the Bombay Rectified Spirit Rules , 1951, should be brought into force at once , and 
therefore , the rules should be made without previous publication as provided by the proviso to sub - section 
( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949 ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (h1) of sub - section (2 ) of 
section 143 of theMaharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
ofMaharashtra hereby makes the following rules further to amend the Bombay Rectified Spirit Rules, 1951, 
as follows, namely — 

1. These rules may be called the Bombay Rectified Spirit (Amendment) Rules , 2019 . 

2. In rule 38 of the Bombay Rectified Spirit Rules , 1951 , for the words “with the previous sanction 
of the Commissioner” the words “ with the previous sanction of the respective Deputy Commissioner, 
State Excise of the Division in whose jurisdiction the District comes" shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P.H.WAGDE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


